आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत प्रधानमंत्री 
आवास योजना (ग्रामीण) करीता सन 
२०२३-२४ मधून निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 

(केंद्र हिस्सा २५०५ २९९२) 

(राज्य हिस्सा-२५०५ ए१३८) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०८/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : - २९ डिसेंबर,२०२३. 


१ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व दि.८.१२.२०२३. 
२) केंद्र शासनाच्या ग्राम विकास मंत्रालयाचे (ग्रामीण गृहनिर्माण विभाग) पत्र क्र.1-१२०२५/ १/ २०२३/ RH- 
Accts.(2-B), दि.६.११.२०२३. 

३) ग्राम विकास विभागाची नस्ती क्र.प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.२५९/यो-१०. 
प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ग्राम विकास विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षासाठी केंद्र हिछ्याचा पहिल्या हप्त्याचा पहिला भाग रु.११३४९.८२५ लाख इतका निधी संदर्भाधीन 
क्रमांक २ येथील पत्रान्वये राज्यास वितरीत करण्यात आला आहे. त्यास अनुसरुन प्राप्त केंद्र हिस्सा व 
समरुप राज्य हिस्सा वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये प्राप्त झाला आहे. या 
अनुषंगाने ग्राम विकास विभागास निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष, २५०५- ग्रामीण रोजगार 
या मुख्य लेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत “प्रधानमंत्री आवास योजनेतर्गत” अनुसूचित जमाती घटकाकरीता 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींमधून खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव खाशि्ष व केंद्र/राज्य बाब सन २०२३-२४ | सदर शा.नि. अन्वये 
हिस्सा अर्थसंकल्पित | वितरीत करण्यात 
तरतूद येत असलेली तरतूद 
प्रधानमंत्री २५०५ २९९२ केंद्र हिस्सा | ३१-सहाय्यक ०.०१ शिका 
आवास योजना (६० टक्के) अनुदाने (वेतनेतर) 
(ग्रामीण) ३३, अर्थसहाय्य १२९५९९.९९ ११३४९.८२५ 
२५०५ ए १३८राज्य हिस्सा ३१-सहाय्यक 0,09 4 
(४० टक्के) अनुदाने (वेतनेतर) 
33, अ य्य २७४९९.९९ ७५६६.५५० 
एकूण १५७१००.००० १८९१६.३७५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०८ /कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.१८९१६.३७५ लाख (अक्षरी रुपये एकशे एकोणनव्वद कोटी सोळा 
लाख सदोतीस हजार पाचशे फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, 
ग्रामविकास विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


3. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
आदेशातील दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय 
विभागाची राहील. 


४. नियंत्रक अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी 
उपयोजना बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या 
अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपळलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास 
प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


प. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन wad अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्याना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥१0॥/99॥॥9.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२८१५१५४६४८२४ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a87463F 
0938163488, 


ICode=4001 


PAWAR ber=344DE3FFO7B9439DD1 1CAF728255A5EBOA, 
DD495EF82F98993 1088637D8211C0, 


KISANRAO PAWAR 
Date: 2023.12.29 11:17:30 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. कार्यासन अधिकारी (का-०८), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


